शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठीचा 
निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) 
जमा करणेबाबतच्या प्रक्रियेतून “गणवेश संच, 
नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामुग्री” 
या बाबी वगळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- ११२३/प्र.क्र.१६४/का-१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जुले, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआशा-२०१३/प्र.क्र.३४८/का-१३, 
दिनांक १६.०९.२०१३. 
२) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- ॥/ 
उद्योग- ४, दिनांक १.१२.२०१६ 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक:- डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, 
दिनांक ५.१२.२०१६ 
४) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआडा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक २९.०४.२०१७. 
५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआडा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक २.५.२०१७. 
६) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआडा-२०१५/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक १५.०६.२०१७. 
७ शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.डिसीटी २३१८/प्र.क्र.9२/का-१४१७, दि.४.०६.२०१९ 
८) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: शाआशा- २०२०/प्र.क्र.११७/का.१३-अ 
दिनांक ३०डिसेंबर, २०२०. 
९) शासन शुध्दीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग,क्र. शाआझा-२०२०/प्र.क्र.११७/का-१३, 
दिनांक २० जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना 
अन्नधान्य, कडधान्य, किराणा माल व अन्य वस्तूंचा पुरवठा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक 
साहित्य, गणवेश व इतर वस्तू उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या 
संदर्भाधिन क्रमांक ८ येथिल शासन निर्णयान्वये सुधारित खरेदी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- ११२३/प्र.क्र.१६४/का-१३ 


बँकांकडून विविध प्रकारचे नियम बंधनकारक केल्यामुळे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने शाळेय 
शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविळा जाणारा “गणवेश” संच थेट लाभ 
हस्तांतरण ( DBT) प्रक्रियेमधून संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये कायमस्वरुपी 
वगळण्यात आला आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील सर्व विद्यार्थ्यामध्ये एकसमान दिसण्यासाठी 
गणवेश व पी.टी. ड्रेस यामध्ये समानता राहणे आवश्‍यक आहे. सदर वस्तुंची वगेवेगळया ठिकाणाहून 
विद्यार्थी खरेदी करीत असल्यामुळे यामध्ये समानता राहत नाही. त्यामुळे संदर्भ क्रमांक ८ येथील 
शासन निर्णयातील परिच्छेद १ येथे नमूद केलेल्या थेट लाभ द्यावयाच्या वस्तुंपैकी “गणवेश संच” 
यामध्ये समावेश असलेल्या अ.क्र. (१४) WAST, अ.क्र. (१५) पी.टी. ड्रेस, अ.क्र. (१६) पी.टी. शुज व 
सॉक्स तसेच अ.क्र. (२) नाईट ड्रेस, (१३) शालेय साहित्य व लेखन सामुग्री या वस्तु थेट लाभ 
हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेमधून कायमस्वरुपी वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना अन्नधान्य, 
कडधान्य, किराणा माल व अन्य वस्तूंचा पुरवठा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक साहित्य, 
गणवेश व इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्रमांक ८ येथीळ शासन निर्णयान्वये सुधारित 
खरेदी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. बँकांकडून विविध प्रकारचे नियम बंधनकारक केल्यामुळे 
व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविला 
जाणारा “गणवेश संच” थेट लाभ हस्तांतरण (1981) प्रक्रियेमधून संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये कायमस्वरुपी वगळला आहे. 

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील सर्व विद्यार्थी एकसमान दिसण्यासाठी शार्ट, पॅन्ट, बुट 
व पी.टी. ड्रेस, पी.टी. शुज व सॉक्स यामध्ये समानता राहणे आवश्‍यक आहे. सदरील वस्तु 
वगेवेगळया ठिकाणाहून विद्यार्थ्यांमाफत खरेदी करण्यात येत असल्यामुळे यामध्ये एकसमानता 
राहत नाही. त्यामुळे संदर्भ क्रमांक ८ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ येथे नमूद केलेल्या थेट 
लाभाने द्यावयाच्या वस्तुंपैकी “गणवेश संच” यामध्ये समावेश असलेल्या अ.क्र. (१४) गणवेश, अ.क्र. 
(१५) पी.टी. ड्रेस, अ.क्र. (१६) पी.टी. शुज व सॉक्स तसेच अ.क्र. (२) नाईट ड्रेस, अ.क्र.(१३) शालेय 
साहित्य व लेखन सामुग्री ( संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २९/०४/२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील प्रत्येक इयत्तेसाठी अ.क्र.२ येथे नमूद वस्तू) या वस्तु थेट लाभ 
हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेमधून कायमस्वरुपी वगळण्यात येत आहेत. 
२. उक्त वस्तुंचा वाचा क्र. ८ येथील दिनांक ३० डिसेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्रमांक २ येथील शासकीय आश्रमशाळांसाठी, आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समिती क्रमांक (9) मार्फत खरेदी करावयाच्या वस्तुंच्या त्यामधील अनु क्र.१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- ११२३/प्र.क्र.१६४/का-१३ 


समोरील “शासकीय आश्रमशाळा” या शिर्षाअंतर्गत समावेश, खरेदी करावयाच्या वस्तुंमध्ये 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील सर्व विद्यार्थ्याना विहीत वेळेत उक्त वस्तु उपलब्ध 
करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे संदर्भ क्रमांक २ अन्वये विहीत केलेल्या खरेदी धोरणातील 
मार्गदर्शक सुचना व तरतुदींनुसार आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या 
स्तरावर सदर वस्तुंची निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०/१४१७, दिनांक २२ 
जून, २०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०७३११३४०१९१७२४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VUESING 
FATTESING 
VASAVE 


( वि.फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१ 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

) मा. उपमुख्यमंत्री ( गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


५) मा.मंत्री( आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई :- Yoo 032. 
सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सर्व मा. विधानसभा सदस्य./विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 

qo) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१२) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, / नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ. 

१३) सरकारी अभियोक्ता, मा .उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. खंडपीठ 

१४) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


£39) 


S 


(९ 


vo 


१५) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१७) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१८) शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- ११२३/प्र.क्र.१६४/का-१३ 


१९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२०) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२७) सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२८) सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


२९) संचालक, अर्थ व लेखा, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

३०) उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

39) सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आदिवासी आश्रमशाळा 

३२) निवडनस्ती (का-१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


